RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg. No. MCS/169 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ४८ ] 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३० - डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९ -१५ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २१ ,किंमत : रुपये २०.०० 


: 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६०. 

क्रमांक रासंस्मा २०१७/ प्र.क्र .६२ / सांका .३. — ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक (यात यापुढे 
ज्याचा “ असे स्मारक " असा निर्देश करण्यात आला आहे.) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४, पोट - कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे 
जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल ; आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची 
कोणतीही हरकत मा . प्रधान सचिव ( सांस्कृतिक कार्य) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन 
त्याचा विचार करील. 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३० -डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९ -१५, शके १९ ३ ९ 


. 


अनुसूची 


स्थान : मौजे लळिंग, सर्व्हे नं . : १८० 


तालुका : धुळे 


जिल्हा : धुळे 


स्मारकाचे नाव 


लळिंगकिल्ला. 


मालकी 


܀ 


सरकारी ( वन विभाग ). 


तपशील 


.. 


लळिंग या किल्ल्याचा इतिहासातील पहिला उल्लेख १४ व्या शतकात खांदेशचा फारुख घराण्याचा 
संस्थापक , मलिक महमद यांच्या ताब्यात लळिंग किल्ला व परिसर होता असा उल्लेख सापडतो . 
त्यानंतर सन १४ ९९ मध्ये नासिर खान यांच्या ताब्यात लळिंगचा प्रदेश आला. त्यानंतर मुघलांनी सन 
१६०१ मध्ये फारुखी घराण्याची सत्ता नष्ट करून लळिंग किल्ला ताब्यात घेतला. सन १७५२ मध्ये 
मराठ्यांनी निजामांचा पराभव करून लळिंग किल्ला मराठी साम्राज्यात समाविष्ट केला.किल्ल्यास दोन 
प्रवेशद्वार आहेत. किल्ल्यात तीन - चार लेण्या, बुरुज , तलाव , तसेच भवानी मातेचे मंदिर इत्यादी आहे . 
खांदेशातील हा एक महत्त्वपूर्ण किल्ला आहे . 


संरक्षित करावयाच्या 


क्षेत्रफळ = १२०६ हेक्टर ४१ आर. 


स्मारकाचे क्षेत्रफळ. 


संरक्षित करावयाचे एकूण 
क्षेत्रफळ स्मारकासह. 


एकूण क्षेत्रफळ 


= १२०६ हेक्टर ४१ आर . 


संरक्षित करावयाच्या क्षेत्राच्या : पूर्व 

पश्चिम 
दक्षिण 


चतुःसीमा . 


रस्ता आग्रा-मुंबई महामार्ग व गाव . 
कन्हेरवाडी शिव . 
आर्वी शिवार . 
दिवानमळाशिव. 


उत्तर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


. 


सं . पां . भोकरे, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० -डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९-१५ , शके १९ ३९ 

TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, 

Mumbai 400 032, dated 1st November 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENTMONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1960 . 

No. Rassma 2017 /C.R.62/Sanka - 3. — Whereas , theGovernment of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historicalmonuments described in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as the said monument” ) should be a protected monument. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII of 
1961) , the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument ; 

Any person interest in the said monument may, within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , may raise objection to the proposed 
declaration of the said monument to be a protected monument. Any such objections which may be 
received by the Principal Secretary , Government of Maharashtra , Tourism and Cultural Affairs 
Department, Mantralaya, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, before 
the expiry of the aforsaid period will be considered by the Government. 

Schedule 


Taluka : Dhule 


District : Dhule 


Locality : Laling 

Survey No. 180 
Name of the monuments 
to be protected . 
Ownership 
Particulars 


Laling Fort . 


Forest Department. 
The written evidences suggest that, in 14th century , Laling and 
its surrounding area was under the founder of Farukhi Empire . 
In 1499 AD , Nasir Khan won this region . And around 1607 , 
Mughal Empire demolished the Farukhi Empire and again won 
the Laling Fort. In the year 1752 Maratha Empire won against 
Nijam and got the access to Laling Fort. In the year 1818 , 
Britishes owned this fort , and tried to demolish it . The fort 
has 2 doors . There are 4-5 caves inside the fort. It consists of 
Bastianm Lake, and also temple of Bhavani Goddess . This is 
one of the important forts of Khandesh region . 
Area = 1206 Hectors 41 Ara . 


Area of the monument 
to be protected . 
Total area to be protected : 
(including the monuments ) 
Boundaries. 


Area = 1206 Hectors 41 Ara . 


East 


West 


Agra -Bombay Highway and Village . 
Kanervadi Shiv . 
Aarvi Shivar . 
Divanmala Shiv . 


.. 


South 
North 


: 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३०-डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९-१५ , शके १९ ३ ९ 


. 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गो . ते . रुग्णालयाची नवीन इमारत , ९वा मजला, गो . ते. रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग , 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम, १९ ४ ९. 

क्रमांक एमईडी. १०१७ / प्र.क्र . ४५ ९ /१७/शिक्षण -२. - महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम (१९ ४ ९ चा अधि . अकरा), च्या कलम २ पोट 
कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाचे एस. एस . पी . एम . 
मेडीकल कॉलेज अॅन्ड लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग या संस्थेला कलम ५ च्या पोट - कलमे (१) , ( २) व ( ३) मध्ये 
नमूद केलेल्या प्रयोजनार्थ, उक्त संस्था सदर अधिनियमाच्या कलम ५ -ई मधील तरतुदींचेपालन करेल या अटीच्या अधीन राहून, मान्यता प्राप्त संस्था 
म्हणून घोषित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . प्र . चानकर, 


शासनाचे उप सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


G. T. Hospital New Building , 9th floor, G. T. Hospital Complex , 
Lokmanya Tilak Road , Mumbai 400 001, dated the 14th November 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANATOMY ACT , 1949 . 

No. MED . 1017 /CR -459 / 17 /EDU - 2. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 2 of the Maharashtra Anatomy Act ( XI of 1949 ), the Government of Maharashtra hereby 
declares the Sindhudurg Shikshan Prasarak Mandal s S.S.P.M. Medical College and Lifetime 
Hospital, Padve , Taluka Kudal, District Sindhudurg as an approved institution for the purposes 
of sub -sections ( 1 ), ( 2 ), and ( 3 ) of section 5 of the said Act , subject to the condition that the said 
institute shall comply with the provisions of section 5E of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. CHANKAR, 
Deputy Secretary to Government. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० -डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९-१५, शके १९ ३९ 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० . 

क्रमांक स्मारक २०१३/ प्र.क्र . १४७/ सांका.३. – ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे 
ज्याचा “ असे स्मारक " असा निर्देश करण्यात आला आहे .) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे . 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. १२) या 
अधिनियमाच्या कलम ४, पोट- कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे 
जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे . 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल, आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची 
कोणतीही हरकत मा . प्रधान सचिव ( सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन 
त्याचा विचार करील. 

अनुसूची 


तालुका : खेड 


- 


स्थान : घेरापालगड , भूमापन क्र ./ गट नं . २९ १ 

जिल्हा : रत्नागिरी 
स्मारकाचे नाव. 

घेरापालगड ( हा किल्ला पालगड व माची या नावानेही ओळखला जातो. ) 
मालकी. 

सरकारी 
तपशील. 

शिवकालीन अस्तित्वात असलेला हा किल्ला संभाजी महाराजांच्या हत्त्येनंतर जंजिऱ्याच्या सिद्दीने इ. स . 
१६८ ९ ते १६ ९ ० या काळात जिंकला. कान्होजी आंग्रे यांनी इ. स . १७२ ९ साली हा किल्ला जिंकला. आठ 
बुरुज 

असलेल्या या किल्ल्यात एक विहीर व चार जोती आहेत . मध्ययुगातील दुय्यम किल्ल्याचा नमुना 
म्हणून या किल्ल्यालाविशेष महत्त्व आहे. 


संरक्षित करावयाच्या 


क्षेत्रफळ = ०.३२ हेक्टर . 


स्मारकाचे क्षेत्रफळ. 


संरक्षित करावयाचे 


एकूण क्षेत्रफळ = ०.३२ हेक्टर. 


एकूण क्षेत्र ( स्मारकासह ). 


संरक्षित करावयाच्या क्षेत्राच्या .. 


पूर्व : सर्व्हे नं . २८७ ; 
पश्चिम : सर्व्हे नं . ४१ ; 


चतुः 

: सीमा . 


दक्षिण 


: सर्व्हे नं . २०५ ; 


उत्तर 


: सर्व्हे नं . ४१ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


सं . पां . भोकरे, 
शासनाचे उप सचिव . 


کا 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३०-डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९-१५ , शके १९ ३ ९ 


. 


TOURISUM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated 10th November 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1960 . 

No. Smarak 2013 /C.R.147/Sanka - 3. — Whereas, the Government of Maharashtra is of the 
opinion that the ancient and historical monuments described in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said monument" ) should be a protected monument. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monument . 

Any person interested in the said monument may, within two months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , object to the proposed declaration of the 
said monument to be a protected monument . Any such objection which may be received by the 
Principal Secretary , Government of Maharashtra , Tourisum and Clutural Affairs Department, 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, before the expiry of 
the aforesaid period will be considered by the Government. 

Schedule 


Taluka : Khed 


District : Ratnagiri 


Locality : Gherapalgad 

Survey No. 291 
Name of the monument. — 

to be protected . 
Ownership. 


Gherapalgad Fort (Gherapalgad Fort local name is Palgad and 
Machi). 


Government. 


Particulars. 


Gherapalgad Fort was in existence from the time of Shivaji . After 

the sad demise of Sambhaji , Siddi of Janjira conquered this fort 
some time during 1689-1690 and was in possession till 1729 A.D. 
when Kaanhoji Aangre captured it. The fort has in all eight 
bastions. Inside the fort there are four plinths and one well . This 
fort is an extant specimen of medieval minor forts . 


Area = 0.32 Hectors . 


Measurements of the. 

monument to be protected . 


Area around the monument. — Area = 0.32 Hectors . 


to be protected . 
Total area ( including the. 

monuments) to be protected Area = 0.32 Hectors. 
Boundaries . East : Survey No. 287 ; 

West : Survey No. 41 ; 
South : Survey No. 205 ; 
North : Survey No.41. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० -डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९-१५, शके १९ ३९ 


७ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१७/ ( प्र.क्र .५२२) /उ-१४.-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. तीन) चे कलम १ पोट 
कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे या सोबतच्या अनुसूचीत उल्लेखलेल्या मौजे भादे, तालुका खंडाळा, 
जिल्हा सातारा, येथील क्षेत्रात अधिनियमाचेप्रकरण ६ च्या तारखेस अंमलात येईल ती तारीख ३० नोव्हेंबर २०१७ म्हणून नियुक्त करीत आहे व उक्त 
क्षेत्र हे उक्त अधिनियमाच्या कलम २ खंड (ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करीत आहे . 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४००० ९ ३ आणि उप विभागीय अधिकारी , 
वाई, जिल्हा सातारा यांच्या कार्यालयात ठेवलेल्या नकाशात लाल रंगाने जास्त स्पष्टपणे दाखविले आहे आणि सोबतच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे 
चतुःसीमा आहेत : 

अनुसूची 
गावाचे नाव मौजे भादे, तालुका , खंडाळा, जिल्हा सातारा 

क्षेत्र ( हे. आर ) 


उक्त क्षेत्र 


अ.क्र . 


गट नंबर 


१ 


१४१ ९ पै 


१०.३९ 


२ 


१४२० 


१५.०६ 


३ 


१४२३/१ 


८.०५ 


१४२३/२ 


१६.०० 


५ 


१४२३/३ 


१७.८० 


६ 


१४२४ 


१२.७६ 


७ 


१४२५ / अ 


२६.० ९ 


८ 


१४२६ 


७.३५ 


९ 


१४३५/१ 


३.४० 


१० 


१४३५/२ 


२०.०० 


११ 


१४३५/३ 


१.४७ 


१२ 


१४३५/४ 


२८.७६ 


एकूण 


१६७.१३ 


चतुःसीमा. 


. 


उत्तरेस 
दक्षिणेस : 
पूर्वेस 
पश्चिमेस : 


भादे गट नं. १४६८ , १४३६, १४३७, १४४० , १४२७, १४२२, १४२१ व १४१९ पै. ; 
मौजे वाघोशी व मोर्वे गावची शीव ; 
मौजे वाघोशी गावची शीव 
मौजे मोरवे गावची शीव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


अनिलकुमार रा. उगले , 
कार्यासन अधिकारी . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३०-डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९-१५ , शके १९ ३ ९ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 24th November 2017 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act, 1961. 

No. IDC 2017 /(C.R.522 )/Ind 14. - In exercise of the power confered by sub -section ( 3 ) of section 
1 of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 (Mah . III of 1962), the Government of 
Maharashtra hereby appoints 30th November 2017 to be the date from which the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall take effect in certain areas of Village Bhade , in Taluka Khandala 
of District Satara mentioned in the Schedule appended hereto and declares the said area to be an 
industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act, for the purposes of the said Act. 

The said area is more clearly difined in red in the map deposited in the offices of the Chief 
Executive Officer, Maharashtra Industrial Development Corporation , Andheri (East), Mumbai 
400 093 and Sub - Division Officer, Wai, District Satara is bounded by the area as indicated in the 
said schedule . 


Schedule 


Name of Village Bhade , Taluka Khandala , District Satara 


Sr. No. 


Gat No. 


Area Hect . 


1 


1419 Pt. 


10.39 


2 


1420 


15.06 


3 


1423/1 


8.05 


4 . 


1423/2 


16.00 


5 


1423/3 


17.80 


6 


1424 


12.76 


7 


1425 / A 


26.09 


8 


1426 


7.35 


9 


1435/1 


3.40 


10 


1435/2 


20.00 


11 


1435/3 


1.47 


12 


1435/4 


28.76 


Total ... 


167.13 


Boundaries : 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Bhade Gat No. 1468 , 1436 , 1437 , 1440 , 1427 , 1422 , 1421 and 1419 Pt.; 
: Village Boundary of Mouje Vaghoshi and Mouje Morve ; 
: Village Boundary of Mouje Vaghoshi ; 
: Village Boundary of Mouje Morve . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANILKUMAR R. UGALE , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० -डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९ -१५ , शके १९ ३ ९ 


वित्त विभाग 


. 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मविन्या १२१५ /प्र.क्र . ४०/विक्रीकर प्रशासन १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९) च्या कलम ११ 
मधील उप कलम (१ ) आणि ( २) तसेच महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम २००५ च्या नियम ६ ( ४ ) अन्वये आणि इतर प्रदान केलेल्या सर्व शक्तीचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्रीमती शुभदा दत्तात्रय तुलणकर , न्यायिक सदस्य , महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, मुंबई यांचा सदर पदावरील 
नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षासाठी (दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत ) न्यायिक सदस्य , महाराष्ट्र 
विक्रीकर न्यायाधिकरण , मुंबई या पदावर पुनर्नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . अ. शेख, 


शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd November 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002 . 

No.MVN.1215 / C.R . 40 /Sales Tax (ADM - 1).- In exercise of the powers conferred by sub sections 
( 1 ) and ( 2 ) of section 11 of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 ( Mah. IX of 2005 ), read 
with sub rule ( 4 ) of rule 6 of the Maharashtra Valu Added Tax Rules 2005 and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby , reappoints Smt. Shubhada 
Dattatraya Tulankar, Judicial Member, Maharashtra Sales Tax Tribunal, Mumbai for a period of 
one year, after completion of her intial appointment upto 4th November 2018 on the post of 
JudicialMember, Maharashtra Sales Tax Tribunal, Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Z. A. SHAIKH, 
Deputy Secretary to the Government . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३०-डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९-१५ , शके १९ ३ ९ 


. 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२४३ 


मंगळवार , ऑक्टोबर १३, २०१५ / आश्विन २१, शके १ ९ ३७ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ 


अधिसूचना 


एमआयटी आर्ट , डिझाईन अॅण्ड टेक्नॉलोजी विद्यापीठ अधिनियम , २०१५ . 

क्रमांक स्वअवि .२०१४ / ( १८/२०१४ )विशि - ४. — एमआयटी आर्ट , डिझाईन अॅण्ड टेक्नॉलोजी विद्यापीठ अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा 
महा. ३९ ) याच्या कलम १, पोट-कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक १३ ऑक्टोबर 
२०१५ हा दिनांक अधिनियमाच्या प्रारंभाचा दिनांक 

म्हणून 

नियत करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . संजय चहांदे, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० -डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९-१५ , शके १९ ३ ९ 


११ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralya , 

Mumbai 400 032 , dated the 13th October 2015 


NOTIFICATION 


MIT ART, DESIGN AND TECHNOLOGY UNIVERSITY ACT , 2015 . 


No. SFU.2014 /( 18/14 )/UNI-4.—In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of 
Section 1 of the MIT Art, Design and Technology University Act, 2015 (Mah . XXXIX of 2015 ), the 
Government of Maharashtra hereby appoints the 13 of October 2015 to be the date on which the 
said Act shall come into force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . SANJAY CHAHANDE , 


Principal Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० -डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९ -१५, शके १९ ३९ 


. 


२४४ 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १४ , २०१५ / आश्विन २२, शके १ ९ ३७ 


- 


गृहनिर्माण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१. 

क्रमांक भूसंपा-२०१२ / प्र.क्र .१३७/ झोपनि -२. - ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सक्षम प्राधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीच्या ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अनुसूची ” असा करण्यात आला आहे.) स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी क्षेत्रावर 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) संपादित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु.नि. व पु. ) अधिनियम,१९ ७१ (१९ ७१ चा महा. अठ्ठावीस ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम १४ च्या पोट - कलम (१) च्या परंतुकाद्वारे आणि ज्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या 
सुधारणेनुसार , आवश्यक असल्याप्रमाणे अपर जिल्हाधिकारी ( अति ./निष्का.) आणि सक्षम प्राधिकारी, पूर्व उपनगरे, मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी 
बजावलेल्या त्यांच्या क्र . अजि / अति / निष्का/ मुंपूर / पथक -१ / कावि / ६४ / ०१२, दिनांक १४ मार्च २०१२ नोटीसीद्वारे तसेच क्र . अजि / अति / निष्का / 
मुंपूउ/ पथक -१ / कावि -७६ / ०११, दिनांक ९ मे २०१२ च्या नोटीसीद्वारे “ दैनिक पुढारी ” या मराठी वृत्तपत्रात दिनांक २० मार्च २०१२ रोजी आणि 

दि इकॉनॉमिक्स टाईम्स ” या इंग्रजी वृत्तपत्रात दिनांक २० मार्च २०१२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे , आणि सदर क्षेत्रात सर्वांना ठळकपणे 
दिसेल अशा ठिकाणी चिकटवून, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६ ) मध्ये नमूद केलेल्या ज्या व्यक्ती, उक्त जमिनीचेमालक आहेत वा हितसंबंधिय , 
अशा व्यक्तींना उपरोक्त नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या कालावधीच्या आत या वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ७ दिवसांच्या 
कालावधीत, उक्त जमीन का संपादित करण्यात येऊ नये याबाबतची कारणे दाखविण्यास फर्माविले होते 

आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , बांद्रा, मुंबई यांचेकडून, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या 
कलम ३ ( D)(c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट -कलम (१) नुसार उक्त 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींना, क्र . झोपुप्रा / उजि / टे/ डी -४ /शिल्पकार / सुनावणी/ २०१३ / ४८०, दिनांक १ एप्रिल २०१३ उक्त 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद जमीन ही संरक्षणप्राप्त झोपडपट्टीवासियांकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी संपादन करण्याचा 
प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी का पाठविण्यात येऊ नये, याकरिता दिनांक ९ एप्रिल २०१३, दिनांक १८ एप्रिल २०१३, दिनांक २९ एप्रिल २०१३ व दिनांक 
१४ मे २०१३ रोजी सुनावणी घेण्यात आली ; 

आणि ज्याअर्थी, संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा युक्तीवाद , अधिकार अभिलेखांतील नोंदी, उक्त जमिनीवर विकास 
आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय्य असल्याबाबतचे उक्त अनुसूचीच्या भाग स्तंभ ( ४ ) मध्ये 
नमूद उक्त जमीन संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास दिनांक १८ जुलै २०१३ 
रोजी सादर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D )(c)(i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण 
पाच मधील कलम १४ च्या पोट -कलम (१) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , वांद्रे (पू), मुंबई यांनी सादर केलेल्या 
दिनांक १८ जुलै २०१३ रोजीच्या अभिवेदनानुसार राज्य शासनास उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी क्षेत्राच्या 
विकासासाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेखाली विकास करणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक असल्याचेदिसून आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या भूसंपादनाबाबत जमिनीच्या मालकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाला 
उक्त अनुसूचीच्या भाग दोन मधील स्तंभ ( ४) मध्ये नमूद करण्यात आलेली उक्त झोपडपट्टी क्षेत्राचा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत विकास कामे 
पार पाडण्यासाठी उक्त जमीन संपादित करणे इष्ट वाटते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० -डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९ -१५ , शके १९ ३९ 


१३ 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे असे 
घोषित करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे . 

अनुसूची 
जिल्हा तालुका गाव 

नगर संपादित 

जमीन मालकांची नावे 
भूमापन करावयाच्या 
क्रमांक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र 

( चौ . मी . मध्ये ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ६ ) 
मुंबई कुर्ला चेंबुर 

७७० , २ ९ ६.०१ 

जमीन मालक 
उपनगर ७७०/१ ते ९ 

१. श्री . भास्कर पांडुरंग 
जिल्हा 

२. श्री . गोविंद पांडुरंग 
इमला मालक 
१. श्री . इब्राहीम पटेल 


२. श्री . 

दगडू बाळा 


३. श्री . दशराम रामदास 


सीमा . 


पूर्व : सी . टी . एस . नं . ७७६ 
पश्चिम : सी . टी . एस . नं . ७७१ 
उत्तर : सी . टी . एस. नं . ७७१ 
दक्षिण : सी . टी . एस . नं . ७६ ९ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


बी . जी . पवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३०-डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९-१५ , शके १९ ३ ९ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralya , 

Mumbai 400 032 , dated the 13th October 2015 


NOTIFICATION 


> 


MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT ) Act, 1971 . 

No.Bhusampa . 2012 /C.R .61/Zopni-2. — Whereas, on a representation from the Chief Executive 
Officer , Slum Rehabilitation Authority and Competent Authority , Mumbai Suburbs District, 
Mumbai, it appears to the Government of Maharashtra that in order to enable the said Authority 
to execute the development under Slum Rehabilitation Scheme mentioned in Schedule appended 
hereto ( hereinafter referred to as " the said Schedule " ) , in relation to the slum areas mentioned 
in column (4 ) of the said Schedule , it is necessary that the land specified in column (5 ) of the said 
Schedule (hereinafter referred to as “ the said land”) should be acquired ; 

And Whereas as required by the proviso to sub -section ( 1) of section 14 of the Maharashtra 
Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment ) Act, 1971 (Mah.XXVIII of 1971) 
(hereinafter referred to as “ the said Act" ) as amended from time to time the Additional Collector 
(Encroachment and Removal) and Competent Authority , Eastern Suburbs , Mumbai Suburbs 
District, Mumbai has by his Notice No.Addl. Coll./ENC/REM/Mes/Desk-1/WS-64/12/011 , dated the 
14th March 2012 and No.AC/Enc/Rem/Mes/Desk-1/WS-76/011,dated the 9th May 2012 and also by 
notice in the daily Marathi newspaper “ Pudhari ” dated the 20th March 2012 and daily English 
newspaper “ The Economics Times” dated the 20th March 2012, served in the prescribed manner , 
and also by affixing in the conspicuous part in the premises situated in the said lands, called 
upon the persons mentioned in column (6 ) of said Schedule , who are the owners of the said lands 
or other persons interested therein , to show cause , within a period of fifteen days from the 
receipt of the aforesaid notice or seven days from the date of its publication in the newspaper , as 
to why the said land should not be acquired ; 

And Whereas , as required by the proviso to sub -section ( 1 ) of section 14 of Chapter V read 
with Paragraph ( A ) of sub - clause (i ) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the said Act , Chief 
Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority, Bandra , Mumbai, has by his notice No.SRA / 
Dy.Coll./T/D-4/Shilpkar/Hearing/2013/518 , dated the 1st April 2013 served in the prescribed 
manner, called upon the persons mentioned in column (6 ) of the said schedule who are the owners 
of the said land to be heard on the 9th April 2013 , 18th April 2013 , 29th April 2013 and 14th May 
2013 as to why the proposal to acquire the said land for implementation of the Slum Rehabilitation 
Scheme for the concerned protected slum dwellers should not be sent to State Government for 
approval; 

And Whereas, Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai after 
considering pleading on behalf of the proposed Co-operative Housing Society of the Slum dwellers, 
entries as to the rights in the land record , reservation in development plan and the legitimate 
request of the protected slum dwellers , Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , 
Bandra , Mumbai submitted a proposal of the acquisition of the said land mentioned in the said 
schedule ; by his representation dated 18th July 2013 ; 

And whereas , as required by the proviso to sub -section ( 1) of section 14 of Chapter V read 
with Paragraph ( A ) of sub - clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I-A of said Act, on a 
representation dated 18th July 2013 from the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra , Mumbai, it appears to the State Government that in order to enable the Slum 
Rehabilitation Authority to carry out the development under the Slum Rehabilitation Scheme in 
the slum areas mentioned in column (4 ) of the said schedule , should be acquired ; 

And Whereas , after considering objections received in this behalf for the acquisition of the 
said lands, the Government of Maharashtra considers it expedient to acquire the said lands for 
execution of the aforesaid works of improvement in relation to the slum areas mentioned in 
column (4 ) of the said schedule ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० -डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९ -१५ , शके १९ ३९ १५ 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 14 read 
with Paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares , by his notice, that it has decided to acquire the said lands. 

Schedule 


District 


Taluka 


Village 


CTS No. 


Name of the owner of the 
land decided to be acquired 


Approximate 
area of the land 
decided to be 

acquired 
(In Sq. Mtrs.) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


Chembur 


296.01 


Mumbai Kurla 
Suburban 
District 


770 , 
770/1 to 9 


1. Owner 
1. Shri Bhaskar Pandurang 
2. Shri Govind Pandurang 
2. Holder 

1. Shri Ibrahim Patel 
2. Shri Dagdu Bala 
3. Shri Darshram Ramdas 


Boundries. 

On the East by 
On the West by 
On the North by : 
On the South by : 


C.T.S. No. 776 
C.T.S. No.771 
C.T.S. No.771 
C.T.S. No.769 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. G. PAWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -४ 


ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० -डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९ -१५, शके १९ ३९ 


. 


२४५ 


बुधवार , ऑक्टोबर १४ , २०१५ / आश्विन २२, शके १९ ३७ 


. 


गृहनिर्माण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१. 

क्रमांक भूसंपा -२०११ / प्र.क्र .२६७/ झोपनि -२. - ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सक्षम प्राधिकारी ,वांद्रे, 
मुंबई यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त अनुसूची असा करण्यात आला आहे.) स्तंभ-४ मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविणे शक्य व्हावेम्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ५ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात 
आला आहे .) संपादित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु. नि. व पु.) अधिनियम, १९ ७१ (१ ९ ७१ चा महा. २८ ) च्या कलम १४ च्या पोट- कलम (१) (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) नुसार अपर जिल्हाधिकारी ( अति / निष्का) तथा सक्षम प्राधिकारी, पूर्व उपनगरे, मुंबई 
उपनगर जिल्हा, मुंबई यांनी बजावलेल्या त्यांच्या क्र.अजि / अति /निष्का /मुंपूर / डेस्क -१ / पूर्व उपनगरे-१४३/ ०८ / ०११, दि.०७ जून , २०११ च्या नोटीसीद्वारे 
तसेच प्रहार या वृत्तपत्रात दि. १८ जून २०११ आणि “ मिड - डे ” या वृत्तपत्रात दि . २० जून २०११ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येवून आणि उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ३६ अन्वये, सदर क्षेत्रात सर्वांना ठळकपणे दिसेल अशा ठिकाणी चिकटवून , उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ६ मध्ये नमुद केलेल्या ज्या व्यक्ती, उक्त 
जमिनीचेमालक आहेत वा हितसंबंधीय आहेत , अशा व्यक्तींना उपरोक्त नोटीस मिळाल्यापासून वा वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून १५ 
दिवसांच्या कालावधीत उक्त जमीन का संपादित करण्यात येऊ नये, याबाबतची कारणे दाखविण्यास फर्माविले होते 

आणि , ज्याअर्थी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,बांद्रा,मुंबई यांनी विहित कार्यपद्धतीने बजावलेल्या नोटीसीच्या 
अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाच्या, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६) मध्ये नमुद केलेल्या व्यक्तींना, संरक्षणप्राप्त झोपडपट्टीवासियांकरिता झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी उक्त जमीन संपादन करण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी का पाठविण्यात येवू नये, याकरिता दि . ८ एप्रिल २०१३, 
दि . १८ एप्रिल २०१३, दि . २९ एप्रिल २०१३ व दि . १४ जून २०१३ रोजी सुनावणी घेण्यात आली 

आणि ज्याअर्थी, संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा युक्तीवाद, अधिकार अभिलेखांतील नोंदी, उक्त जमिनीवर विकास 
आराखड्यानुसार 

असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय्य असल्याबाबत उक्त जमीन संपादनाबाबतचे अभिवेदन 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास दि . १ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सादर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण पाच 
मधील कलम १४ च्या पोट- कलम (१) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , वांद्रे ( पू), मुंबई यांनी सादर केलेल्या दि. १ 

ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या अभिवेदनानुसार राज्य शासनास उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये नमुद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राच्या विकासासाठी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत विकास करणे शक्य व्हावेम्हणून उक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक असल्याचेदिसून आले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D )(c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे असे 
घोषित करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे. 


.. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३०-डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९ -१५, शके १९ ३९ 


१७ 


अनुसूची 
संपादित 


जिल्हा 


तालुका 


गाव 


नगर 


जमीन मालकांची नावे 


भूमापन 
क्रमांक 


करावयाच्या 
जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र 
( चौ . मी . मध्ये ) 

( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


मुंबई 


कुर्ला 


भांडूप 


२७० 


१०५८.५ 


तुळसीराम देवीदयाळ चॅरीटेबल ट्रस्ट 


उपनगर 


जिल्हा 


सीमा . 


पूर्व 


सी . टी . 


एस . नं . २७० ( पै ) 


पश्चिम : 


सी . टी . एस . नं . ३१६/१, ३१६, २७० ( पै ) 
सी . टी . एस . नं. २७० ( पै) 


उत्तर 


दक्षिण 


सी . टी . 


एस . नं . २७० ( पै ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बळीराम पवार , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -४ अ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३०-डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९-१५ , शके १९ ३ ९ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralya , 

Mumbai 400 032 , dated the 13th October 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPROVEMENT,CLEARANCE AND REDEVELOPMENT )ACT, 1971 . 

No.Bhusampa - 2011/C.R.267/ Zopani-2. — Whereas, on a representation from the Chief Executive 
Officer, Slum Rehabilitation Authority and Competent Authority , Bandra, Mumbai it appears to 
the Government of Maharashtra that in order to enable the said Authority to implement the 
Slum Rehabilitation Scheme in the Slum Rehabilitation Area mentioned in column (4 ) of the 
Schedule appended hereto ( hereinafter referred to as “ the said Schedule ” ), it is necessary that 
the land specified in column (5 ) of the said Schedule (hereinafter referred to as “ the said land" ) 
should be acquired ; 

And Whereas, as required by the proviso to sub -section ( 1) of section 14 of the Maharashtra 
Slum Areas ( Improvement , Clearance and Redevelopment) Act, 1971(Mah.XXVIII of 1971 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act ” ) , the Additional Collector (Encroachment and 
Removal) and Competent Authority , Eastern Suburbs, Mumbai Suburbs District , Mumbai has by 
his notice No. AC /ENC /REM /Mes /Desk - 1 /WS- 143/08 /011 , dated the 7th June 2011 and also by 
notice published in the daily Marathi newspaper “ Prahar” dated the 18th June, 2011 and daily 
English newspaper "Mid -Day " dated the 20 th June , 2011 , and also by affixing in the conspicuous 
part in the premises situated in the said lands, as provided in section 36 of the said Act , called 
upon 

the persons mentioned in column (6 ) of the said Schedule , who are the owners of the said 
lands or other persons interested therein , to show cause , within a period of fifteen days from the 
receipt of the aforesaid notice or fifteen days from the date of its publication in the newspaper , 
as to why the said land should not be acquired ; 


And Whereas , Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai 
served the notice in prescribed manner , called upon the persons mentioned in column (6 ) of the 
said Schedule who are the owners of the said land to be heard on the 8th April 2013 , 18th April 
2013 , 29th April 2013 and 14th June 2013 as to why the proposal to acquire the said land for 
implementation of the Slum Rehabilitation Scheme for the concerned protected slum dwellers 
should not be sent to State Government for approval; 


And Whereas, Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai after 
considering pleading on behalf of the proposed Co-operative Housing Society of the Slum dwellers , 
entries as to the rights in the land record , reservation in development plan and the legitimate 
request of the protected slum dwellers, Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority, 
Bandra , Mumbai submitted a proposal of the acquisition of the said land by his representation 
dated 1th October , 2013 to the State Government ; 


And whereas, as required by the proviso to sub -section ( 1 ) of Section 14 of Chapter V read 
with Paragraph ( A ) of sub - clause ( i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of said Act, on a 
representation dated 1th October, 2013 from the Chief Executive officer, Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra , Mumbai, it appears to the State Government that in order to enable the Slum 
Rehabilitation Authority to carry out the development under the Slum Rehabilitation Scheme in 
the slum areas mentioned in column (4 ) of the said Schedule , the said lands, should be acquired ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 14 read 
with Paragraph ( A ) of sub - clause (i) of clause (c) of section 3D of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares , by his notice , that it has decided to acquire the said lands. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर ३० -डिसेंबर ६, २०१७ / अग्रहायण ९ -१५ , शके १ ९ ३ ९ 


District 


Taluka 


Village 


CTS No. 


Name of the owner of the 
land decided to be acquired 


Schedule 

Approximate 
area of the land 
decided to be 

acquired 
( In sq . mtrs.) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


Kurla 


Bhandup 


270 


1058.5 


Mumbai 
Suburban 
District 


Tulsiram Devidayal Charitable 

Trust 


Boundaries. 

On the East by : 
On the West by 
On the North by : 
On the South by : 


.. 


C.T.S. No.270 ( pt ) 
C.T.S. No.316 / 1 , 316 , 270 (pt ) 
C.T.S. No.270 (pt ) 
C.T.S. No.270 ( pt ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. G. PAWAR , 
Deputy Secretary to Government 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३०-डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९-१५ , शके १९ ३ ९ 


. 


२४६ 


बुधवार , ऑक्टोबर १४, २०१५ / आश्विन २२, शके १९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जून २०१५ 


अधिसूचना 


भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक आरपीए . २०१५/ प्र.क्र . १२ ९ ( २) /र-१.-भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यापुढे उक्त अधिनियम असे वाचावे) कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तींचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या रकाना ( २) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने जिल्हा 
पुनर्वसन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांना उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टाकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त 
करीत आहे . 

अनुसूची 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 
( २ ) 
( ३ ) 
( ४ ) 
( ५ ) 
( ६ ) 


जिगांव मोठा पाटबंधारे प्रकल्प , तालुका नांदूरा . 
खडकपूर्णा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प, तालुका देऊळगांवराजा. 
पेनटाकळी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, तालुका 

मेहकर . 
राहेरा लघुपाटबंधारे प्रकल्प , तालुका मोताळा. 
बोराखेडी लघुपाटबंधारे प्रकल्प , तालुका लोणार . 
नेतन्सा लघुपाटबंधारे प्रकल्प , तालुका मेहकर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र . मो . आडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३० -डिसेंबर ६, २०१७/ अग्रहायण ९-१५, शके १९ ३९ 


२१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 10th June 2015 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 

2013 . 


ACT, 


No.RPA - 2015 /C.R . 129 (2 ) /R-1.—In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 
43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013 ), and of all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby appoints District Rehabilitation Officer , Office of Collector , 
Buldhana to be the Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect of the projects 
specified in coloum ( 2 ) of the Schedule appended hereto for the purposes of the said Act : 


Schedule 


Sr. No. 


Names of the Projects 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


Jigaon Major Irrigation Project , Taluka , Nandura . 


( 2 ) 


Khadakpurna Major Irrigation Project, Taluka Deoulgaon Raja . 


( 3 ) 


Pentakale Medium Irrigation Project, Taluka Mehkar . 


( 4 ) 


Rahera Minor Irrigation Project, Taluka Motala . 


(5 ) 


Borakhedi Minor Irrigation Project, Taluka Lonar. 


( 6 ) 


Netansa Minor Irrigation Project, Taluka Mehkar . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. M. ADE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


